निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट - ब राजपत्रित 
या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.२८/०३/२०२३ 
ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मे, २०२३. 


वाचा : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे क्र. संप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.-१५, 
दि.२७.०३.२०२३ रोजीची अधिसुचना 


प्रस्तावना :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि. २७.३.२०२३ रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे 
विभागाच्या अधिनस्त उप आयुक्‍त (पुरवठा), जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 
गट-अ, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी आणि निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब 
(राजपत्रित) या पदांचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. 


निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा) हे पद राज्यस्तरीय पद असल्यामुळे सुधारित सेवाप्रवेश नियमानुसार 
निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा) हे पद राज्यस्तरीय पद आहे. त्यामुळे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा विभागातील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब राजपत्रित या संवर्गातील 
पदावरील अधिकाऱ्यांची दि. २८.०३.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी अंतिम 
करण्यासाठी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

प्रस्तावनेत नमूद Host बाब विचारात घेऊन, आता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा विभागातील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब राजपत्रित या संवर्गातील 
पदावरील अधिकाऱ्यांची दि. २८.०३.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी या 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ येथील मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मध्ये मा. 
न्यायाधिकरणाने दि.२१.१२.२०२२ रोजी आदेश दिलेले आहेत. सदर आदेशा विचारात घेऊन ज्येष्ठता 
क्रमांकात बदल करण्यात आलेले आहेत. तसेच, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथील रिट 
याचिका क्र.३१६५/२०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.०३.०४.२०२३ रोजी आदेश दिलेले आहेत. सदर 
आदेशानुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दि.०३.०३.२०२२ रोजीचे आदेश 
VMAS केले आहेत व सदरचे प्रकरण मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडे वर्ग केळे 
असून मा. न्यायाधिकरणाने मूळ अर्जावर नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची मा. उच्च न्यायालयाने मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांना विनंती केळी आहे. यास्तव, या संदर्भात मा. महाराष्ट्र 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५ 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडून होणा-या आदेशाच्या अधीन राहून सदरची तात्पुरती ज्येष्ठता 
यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. तसेच, शासन आदेश दि. १९.९.२०१९ अन्वये ३९ पुरवठा निरीक्षक यांना निरीक्षण अधिकारी पदावर 
तात्पूरती पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशाविरुध्द मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका 
क्र. ३९२३/२०२१ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने दि. १३.१२.२०२२ रोजी 
आदेशा पारित केले आहेत. सदर आदेशाच्या अधीन राहून सदरची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


४. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीस 
योग्यरित्या प्रसिद्धी देवून ती विभागातील सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. तसेच, सर्व 
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सदर ज्येष्ठता यादीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावी. 
सदर ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधीत कर्मचा-यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी ते त्यांच्या 
आक्षेपाच्या समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह विभागप्रमुखांमार्फत (विभागप्रमुखांनी त्यांच्या 
अभिप्रायांसह) शासनास या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करावेत. 


उपरोक्त विहीत मुदतीत प्राप्त न झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही व ही ज्येष्ठता यादी 
अंतिम केली जाईल. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील नियम ३ (२) (अ) नुसार 
संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा दिनांक परिशिष्ट - अ मधील स्तंभ ८ मध्ये नमूद करण्याकरिता सदरची 
ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यापूर्वी आवश्‍यक आहे. यास्तव, सर्व संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी वरील 
माहिती सदर परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १० दिवसात शासनास सादर करावी. (सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा) 
यांना परिशिष्ट-अ ची सॉफ्ट कॉपी स्वतंत्रपणे पुरविण्यात येईल.) 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२९१२५०२२५३०६ असा आहे. सदर शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 5॥१॥९॥५ RAMDAS ४५ ळर 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 

D E S H M U K H AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.05.29 12:53:27 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र: परिशिष्ट - अ 


प्रत, 


-O 


सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
सर्व संबंधित अधिकारी (उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांचेमार्फत). 
निवडनस्ती ना.पु.१५. 


eC दाटे वट 


c 
Le 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१. संवर्गाचे नाव - निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) 
२. वेतन श्रेणी - 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
३. दिनांक २८ मार्च २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ 
(२) (बो 
नुसार 

ज्येष्ठता 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


विनायक गुलाबराव तिक्कस पदोन्नती । २४.११.१ 


Lae 
i 


a | 4 


aoe 


पंकज खुशालराव जळेकर 


पंडीतराव रामराव राठोड पदोन्नती 


९६९ वि.मा.प्र. 


९८७ खुला 


8c .मा.व 


० 
२९८६ 


९७६ 


इ.मा.व. 
इ.मा.व. 


वि.मा.प्र. 


खुला 


खुला 


खुला 
खुला 


झासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५, दि. २९ मे, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट _अ 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) संवर्गाची दि.२८.०३.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


प्रवर्ग 


>. ee र ee oe 


नियम ३ (२) 
(अ) नुसार 
संवर्गात प्रत्यक्ष 
रुजू दिनांक 


कीचा सेवा 
: निवृत्तीचा 

दिनांक दिनांक 
दिनांक 


२६.१ 


a 


2.204 


aa 
— 

, 4 
— 


प्रविण उत्तमराव राउत पदोन्नती | ०२.११.१९८३ 


२२.१२.२०१६ | ३१.०८.२०४५ 


२२.१२.२०१६ | ३१.१२.२०३८ 


i i | : : i ; 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
अटींच्या अधीन राहून. 


a आणागाना 


दि.०९.०५.२०२३ रोजी म.नं. स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त. 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
अटींच्या अधीन राहून. 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
अटींच्या अधीन राहून. 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
अटींच्या अधीन राहून. 


[eee ol 
2.9 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
२२.१२.२०१६ | ३१.०८.२०३८ को ae 
अटींच्या अधीन राहून. 


२२.१२.२०१६ | ३०.०६.२०३८ 


| 
________| Bo dd 
et 0. 1-९ 
ee re 
>>> ae 
en CS 4 
> er 
ra 


१५ श्री. पंकज पोपटराव खैरनार पदोन्नती | ०१.०६.१९८२ | इ.मा.व. खुला २२.१२.२०१६ | ३१.०५.२०४० 


ae 


fe) 


अ.जा. 
— 


मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मधील मा. 
म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
२५ | श्रीम. मिनाक्षी कृष्णराव चौधरी पदोन्नती । २३.०३.१९९० खुला २२.१२.२०१६ | ३१.०३.२०४८ | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आला 
आहे. 


eae 


मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मधील मा. 
म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
२७ श्री. भारतकुमार परशुराम तुंबडे पदोन्नती | ०६.०२.१९८६ खुला २२.१२.२०१६ | २९.०२.२०४४ | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आला 
आहे. 


od fd 
मनोज गणपत SER २१.०६.१ 
ज्ञानेश्वर सुभाषराव दिवटे म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
चन Pans. ian sag 
च्च ota दिनांक गिक्षित करण्यात आला 
ण हे. 


& 
र ता 


२२.१२.२०१६ | ३०.०९.२०४१ 


11२७९७७७०८ 1100 
1111२२७७७७ 100 
> 11111७२७७७ 


-२०१६ 
: 9 
A कलेत ०९०६०२७ मजल कनक 
EE 
: 9 
9 9 


ca genre मोहाजकर नया, नागपूर यांच्या 
मर. निलेजञशकरवेठे BANG जळ R22 299 रोजीच्या आदेशाुसार 


ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आळा 
४६ श्रीम. शिल्पा गणपतराव दरेकर पदोन्नती | २५.१२.१९८७ | भ.ज.(क) | भ.ज.(क) ३१.१०.२०१७ | ३१.१२.२०४५ र 


— 

——s 

a 
Q 


ण) 


=a 


सपना ननोहर नोवत Sd 
Fac वासुदेवराव मगत 11.09 
111111. 


८ 
८ 
८ 
ल 
८ 
८ 
८ 
८ 


— 


८ 
क्क 
— 
—4 

८ 

८ 

८ 

८ 


——4 
क 
कडा 
— 


a 


दिपाली प्रभाकर ब्राम्हणकर 


श्रीम. 
a 
= 


93 ९ 
७४ 


(go 
७१ 
७२ 
a 
a 
a 
७६ 
७७ 


९७२ 


इ.मा.व 


खुला 
खुला 
खुला 


९७३ 


इ.मा.व 


बुल 
CG) 
CG) 


खुला 


ला 
खुला 
खत 


खत 


खुला 


खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 
खुला 


__ 
a 
— 


09.02.9824 अ.जा. 


९.०९.२०१९ | ३१.१२.२०४६ 


र 
र 
र 
र 


ROWS 
ROWS 
RODS 
RODS 
ROWS 
ROWS 
ROWS 
ROWS 
ROWS 
RODS 
RODS 
ROWS 
-२०१९ 
ROWS 
-२०१९ 
-२०१९ 
ROT 
ROWS 
-२०१९ 
ROWS 
RODS 
RODS 
ROT 
ROWS 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


GAJANAN RAMDAS pesxwtukH 


DESHMUKH 


DN: CN = GAJANAN RAMDAS DESHMUKH, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.05.29 12:53:45 +05'30' 


